राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या 
देखभाल, दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक 
बाबींकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 9) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस ०५०८/७४८/प्र. क्र.३२९/पोल-४, 
दि.२२.५.२००९. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखालील SEC (State 
Empowered Committee) समितीच्या दि. ४.७.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१२.७.२०१६ व दि.२८.१२.२०१६ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य शिखर समितीच्या दि.१७.०१.२०१७, 
दि.०८.०२.२०१८, दि.०७.०९.२०१९ व दि.२०.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, 
दि.२२.०९.२०२० व दि.२५.०९.२०२० रोजीचे शासन शुध्दिपत्र. (प्रशासकीय 
मान्यतेबाबत) 

६) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, 
दि.२२.०९.२०२० व दि.२५.०९.२०२० रोजीचे शासन शुध्दिपत्र. 

(पुनर्विनियोजनाबाबत) 

७) अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे 

पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीएनएस प्रकल्प/१५-अ/२०१०-२१, दि.२६.०२.२०२१. 

प्रस्तावना : 
केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत 
आहे. सदर प्रकल्पातर्गत राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core 
Application Software) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आली आहेत. सदर प्रकल्पाचे दि.१५.९.२०१५ 
रोजी सन्माननीय राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण पार पडले आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत 
जोडण्यात आलेल्या १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरीष्ठ कार्यालयामध्ये 2 mbps नेटवर्क कनेक्टिव्हीटी 
उपलब्ध करुन देण्यात आळी आहे. सदर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्यक 
बाबींकरीता येणारा खर्च राज्य शासनामार्फत करणे आवश्‍यक आहे. 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्य शिखर समितीने दि.२०.०७.२०२० रोजीच्या 
बैठकीत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या प्रलंबित देयकांसाठी रु.२६,६७,१२,९३४/- एवढ्या खर्चास 
मंजूरी दिळी. तसेच सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता नव्याने निविदा प्रसिध्द न करता 
प्रकल्पास मुदतवाढ देऊन देखभाल व दुरुस्तीद्वारे प्रकल्प कार्यान्वित ठेवण्याकरिता सन 2020-29 या 
आर्थिक वर्षाकरिता रु.१४,८१,००,०००/- एवढ्या देखभाल व दुरुस्तीच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, 


त्यानुसार रु.४१,४८,१२,९३४/- एवढ्या निधीच्या खर्चास दि.२२.०९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली व दि.२२.०९.२०२० रोजी पुनर्विनियोजन करणेबाबत शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आले. 

अपर use महासंचालक (नि.व स.), पोळीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी 
दि.२६.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये 0911९5 प्रकल्पाच्या देयकांसाठी एकूण रु.६,७६,३१,३९९/- एवढा 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केली आहे. या अनुषंगाने दि.२६.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रातील 
मे. एमटीएनएल कंपनीची देयके वगळून मे. बीएसएनएल कंपनीच्या देयकांपैकी अ.क्र.१,२,५,७ व ८ 
येथील देयकांसाठी रु.४,३८,११,१८९/- (रु.४,०३,३७,७०२ --२६,५३,११९--३,२३,६७४ -३,३८,१८८ 
+ १,५८,५०६) एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन ba LUE? निर्णय : 


सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवरऱ्यक बाबींकरीता मे. 
बीएसएनएल कंपनीच्या देयकांसाठी रु.४,३८,११,१८९/- (रुपये चार कोटी अडतीस लाख अकरा 
हजार एकशे एकोणनव्वद फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवड्यक बाबींसाठी येणारा 
खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) १४ गुन्हा व गुन्हेगारी माग 
काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (राज्य योजना), दत्तमत, (२०५५ए०९७), yo- इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रण अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. उपरोक्त निधी 
सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत करण्यात आलेल्या कामासाठी केंद्र शासनाच्या निदेश्ानुसार खर्च करावा 
व खर्च करण्यात आलेल्या रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळोवेळी शासनास सादर करावीत. 


श्‌. हा शासन निर्णय अनौपचारीक संदर्भ क्र.२२७/२०२१/व्यय-७, दि.३१.०३.२०२१ अन्वये वित्त 
विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३११७४३४८१८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Rupali Sanjog Kabare - 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/पोल-३, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 

७. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, 
मुंबई. 

११.अपर पोलीस महासंचालक (नि व सं), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२.अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 

१३.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
मुंबई. 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१७.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१८. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग. 

१९.निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


